शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा येथे प्रथम 
वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी प्रवेशास परवानगी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:-०४.१०.२०२४ 


वाचा:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र.एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शि.-१, 
दिनांक १४.०७.२०२३. 
२) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.ष-23011/308/2024-/86525511 
Cell/MARB (8287216), दिनांक ०३.१०.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

भंडारा येथे १०० विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित ४३० 
रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यास संदर्भ क्रमांक (१) येथील शासन 
निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा या वैद्यकीय 
महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल 
असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसाठी 
विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून परवानगी fect आहे. सबब, सदर महाविद्यालयास एमबीबीएस 
अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी doo विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह परवानगी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली अंतर्गत मेडिकल असेसमेंट अँड रेटींग बोर्ड (MARB) यांनी 
संदर्भ क्रमांक (२) येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा 
या संस्थेस शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाकरिता १०० विद्यार्थी 
प्रवेशित करण्यासाठी पुढील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटी व शार्ती- 


१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, भंडारा या वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएस 
अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाकरिता विद्यार्थी प्रवेशा क्षमता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, नवी दिल्ली यांनी 
निर्धारित केल्यानुसार १०० इतकी राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


2) सदर अभ्यासक्रमास महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे संळलग्निकरण प्राप्त करुन 
घेण्यात यावे व तदृनंतर विद्यार्थी प्रवेशित करण्यात यावेत. 


३) राज्य शासन/केंद्र शासन/मा.सर्वोच्च न्यायालय अथवा मा.उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या 
आदेशानुसार सदर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता निश्चित करण्यात आलेली कार्यपध्दती अवलंबिण्यात 
यावी. 


४) केंद्र शासन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञा आयोग, नवी दिल्ली व राज्य शासन यांनी वैद्यकीय 
अभ्यासक्रमाबाबत वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे व मानकांचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 


4) कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांनी मान्य केलेल्या विद्यार्थी प्रवेश 
क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेशीत करू नयेत. 


६) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेली परवानगी ही सन २०२४-२५ या शौक्षणिक 
वर्षाकरिता असून तद्नंतर सदर परवानगीचे दरवर्षी नूतनीकरण करुन घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानुसार पुढील 
शैक्षणिक वर्षात नव्याने विद्यार्थी प्रवेशित करण्यापूर्वी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या तसेच त्याआधारे राज्य 
शासनाच्या परवानगीचे नूतनीकरण करुन घेणे बंधनकारक राहील. 


७ सदर झासन निर्णय हा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्रमांक (२) येथील 
पत्रान्वये दिलेली परवानगी तसेच महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मधील कलम ६४ 
नुसार शासनास प्रदत्त अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००४११२७२८२४१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 

AJ IT T U KA RA M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f736fdb4fe 1 37863b1 
78345a5ead34dbfb12, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=71214F99804ABAAE1 EA28D5F794C1BA3378898 
80D0C567C29D025934340956DF, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 


Date: 2024.10.04 18:16:24 +05'30' 


(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
2) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२२/प्र.क्र.२२९/२२/शिक्षण-१ 


) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६ सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 
) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
१४ कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 
) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
) जिल्हा शल्यचिकित्सक, भंडारा. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा. 
) सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 
) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्य एक्सेलसिअर बिल्डींग, ए.के. नायक मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई. 
२० सर्व सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
२१) निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


